कृषी उन्नती योजना - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान 
(तेलबिया व वृक्षजन्य तेलबिया) अंतर्गत सन २०१८- 
१९ करिता अनुसूचित जाती प्रवर्गाचा ₹५०४.७९९९ 
लाख निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : रागते-१०१८/प्र.क्र. ७२/४ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १२ जुले, २०१८. 


वाचा:- 

१. केंद्र शासनाचे अभियाना संदर्भात 
http://agricoop.nic.in/dacdiviion/dacdiviion/NMOOP204¥..pdf या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना 

२. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३ दि. ०२/०४/२०१८. 

३. कृषी व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.०४१८/प्र. क्र ५५/१४-अ, दि.२७/०४/२०१८. 

४. केंद्र शासनाचे पत्र .8-9/209C-NFSM(OS &07),दि.०८ मार्च, २०१८. 

५. केंद्र शासनाचे पत्र क्र.४-१/२०१८-॥॥5॥॥(05 &OP),fe.02 मे, २०१८. 

. कृषी व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.ओओपी-२०१८/प्र.क्र.४६/४-अ, दि.१६ मे, २०१८. 

. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचे पत्र-२०१७/१-१४-७/॥-॥, दि.२८ मे, २०१८. 

. कृषी व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.ओअपी-२०१८/प्र.क्र.४६/४-अ, दि.२० जून,२०१८ 

. कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.वि.प्र.२/राअसु(गळीत)१८-१९/नि.वि./प्र.क्र.६०९२/१८, 
दि.३० मे, २०१८. 


one ७ —& 


प्रस्तावना :- 


तेलबियांच्या उत्पादनात वाढ करण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय तेलबिया व तेळताड अभियान 
[National Mission on Oilseed and Oil Palm (NMOOP)] सन २०१४-१५ पासून राज्यात 
राबविण्यात येत आहे. सदर अभियानाअंतर्गत लघुअभियान-१ (तेलबिया), लघुअभियान-२ (तेळताड) व 
लघुअभियान-३ (वृक्षआधारित तेलबिया) या तीन लघुअभियानांचा समावेश आहे.तथापि, सद्यस्थितीत 
ळलघुअभियान-१ व लघुअभियान-३ या दोनच अभियानाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. यामध्ये 
केंद्र व राज्य हिऊ्याचे प्रमाण ६०:४० असे आहे. 


केंद्र शासनाने दि.०८/०३/२०१८ च्या पत्रान्वये पूर्वीचे राष्ट्रीय तेलबिया व तेलताड अभियानाचा 
सन २०१८-१९ पासून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाअंतर्गत लघु अभियान-१ (तेलबिया) व लघु अभियान- 
३ (वृक्षजन्य तेलबिया) म्हणून समावेश केला आहे. सदर योजनेचा केंद्र हिस्सा व राज्य हिस्सा (६०:४०) 
पूर्वी प्रमाणेच राहील. 


झासन निर्णय क्रमांकः रागते-१०१८/प्र.क्र. ७२/४ओ 


केंद्र शासनाने सदर अभियान सन २०१८-१९ या वर्षात राबविण्यासाठी दि.०२ मे, २०१८ च्या 
पत्रान्वये ₹६९०४.९८ लाख एवढया रकमेच्या कार्यक्रमास मान्यता दिलेली आहे. यामध्ये केंद्र हिस्सा 
₹४१७४.९८ लाख व राज्य हिस्सा ₹२७३०.०० लाख एवढया रकमेचा समावेश आहे. सदर कार्यक्रमास 
दि.१६ मे, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 


केंद्र शासनाने सदर अभियान सन २०१८-१९ या वर्षात राबविण्यासाठी दि.११ जून, २०१८ च्या 
पत्रान्वये गतवर्षीच्या प्रलंबित दायीत्वासह ₹७९००.९१ लाख एवढया रकमेच्या कार्यक्रमास सुधारीत 
मान्यता दिलेली आहे. यामध्ये केंद्र हिस्सा ₹४८५६.०० लाख व राज्य हिस्सा ₹३०४४.९१ लाख एवढया 
रकमेचा समावेश आहे. सदर कार्यक्रमास दि.२० जून, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सुधारीत 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 


शासन निर्णयः 
१. सन २०१८-१९ करीता कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (तेलबिया व वृक्षजन्य 
तेलबिया) सन २०१८-१९ या वर्षात राज्यात राबविण्यासाठी अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी केंद्र 
व राज्य हिस्स्याचा मिळून एकूण ₹५०४.७९९९ लाख (रुपये पाच कोटी चार लाख एकोणऐंशी 
हजार नऊडोी नव्वद फक्त) निधीच्या वितरणास मान्यता देण्यात येत आहे.सदर निधीपैकी केंद्र 
व राज्य हिस्साच्या निधीचे विवरण पुढीलप्रमाणे- 


(रु. लाख) 
अ. । उपअभियान अनुसूचित जाती प्रवर्ग एकूण 
क्र. केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 
(६०%) (४० %) 
| राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान । ३००.२८ २००.१८६६ ५००.४६६६ 
क्र.१ (तेलबिया) 
२ | राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान २.६० १.७३३३ ४.३३३३ 
क्र.३ (वृक्षजन्य तेलबिया) 
एकूण ३०२.८८ २०१.९१९९ ५०४.७९९९ 


२. परि.क्र.१ नुसार कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान लघुअभियान (तेलबिया) 
करीता उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीपैकी केंद्र हिस्याचा ₹३००.२८ लाख निधी (रुपये 
तीन कोटी अठ्ठावीस हजार फक्त) आयुक्त (कृषी) यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे 
वितरीत करण्यात येत असून सदर निधी खालील लेखाशिर्षांतर्गत सन २०१८-१९ करिता 
अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकावा:- 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः रागते-१०१८/प्र.क्र. ७२/४ओ 


मागणी क्रमांक डी-३ 

२४०१- पीक संवर्धन 

कृषि उन्नती योजना (कें.पु.यो) 

(००) (७८९) अनुसूचित जाती उपयोजना 
(09) (१७)राष्ट्रीय तेलबिया व तेलताड 
लघु अभियान-१ ( तेलबिया) 

(केंद्र हिस्सा) ((०%) (अ.जा) 

(२४०१ A389) ३३, अर्थसहाय्य 


३. परि.क्र.१ नुसार कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान लघुअभियान-३ (वृक्षजन्य 
तेलबिया) करीता उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीपैकी केंद्र हिस्याचा ₹२.६० लाख निधी 
(रु.दोन लाख साठ हजार फक्त) आयुक्‍त (कृषी) यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे 
वितरीत करण्यात येत असून सदर निधी खालील लेखाशिर्षातर्गत सन २०१८-१९ करिता 
अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकावा:- 


मागणी क्रमांक डी-३ 
२४०१- पीक संवर्धन 
कृषि उन्नती योजना (कें.पु.यो) 

(००) (७८९) अनुसूचित जाती उपयोजना 

(09) (२१राष्ट्रीय तेलबिया व तेलताड 
लघु अभियान-३ (वृक्ष आधारित तेलबिया) (केंद्र हिस्सा) (६०%) (अ.जा.) 
(२४०१ ५३८८) ३३, अर्थसहाय्य 


तसेच कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (तेलबिया व वृक्षजन्य तेलबिया) करिता 
वितरणास मान्यता देण्यात आलेला राज्य हिस्स्याचा ₹ २०१.९१९९ लक्ष (अक्षरी रुपये दोन कोटी एक 
लक्ष URTV हजार नऊशे नव्वद फक्त) निधी जिल्हा स्तरावर सन २०१८-१९ करिता अर्थसंकल्पीत 
करण्यात आलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकावा. 
४. OI निर्णयान्वये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांकरिता उपलब्ध करुन 
देण्यात येणाऱ्या केंद्र हिस्स्याच्या ₹३०२.८८ लाख रक्कमेचे जिल्हा निहाय/ कार्यालय निहाय वाटप 
करण्याकरिता संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांना प्राधिकृत करण्यात येत असून त्यांनी अभियानांतर्गत 
जिल्हानिहाय वाटप करावयाचा निधी BDS प्रणालीद्वारे विभागीय कृषि सहसंचालकामार्फत जिल्हयांना 
वितरीत करावा व जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी यांना प्राप्त निधी आहरीत करुन PFMS खातेवर 
जमा करावा व संपूर्ण अदायगी PEMS वरच करावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः रागते-१०१८/प्र.क्र. ७२/४ओ 


५. सदर निधी खर्च करताना संदर्भाधीन अ.क्र.१ येथील अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचना अ.क्र.३ 
येथील दि.२७ एप्रिल, २०१८ च्या शासन निर्णय व संदर्भाधीन अ.क्र.६ येथील दि.१६ मे, २०१८ च्या शासन 
निर्णयातील अटी, शार्ती व विहित कार्य पध्दतीचे कटाक्षाने पालन करण्यात यावे. 


६. हा शासन निर्णय सामाजिक न्याय विभागाच्या मान्यतेने व वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. 
अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३ दि. 02 एप्रिळ, २०१८ नुसार विहीत केलेल्या अटींची पुर्तता होत 
असल्याने तसेच, सदर परिपत्रकानुसार या विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७१२१६३२१०९७०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Shrikant 
Chandrakant Sicecsacei 
Andge 


74cffd3a95f2ac3c192e9¢991f358271, cn=SI 
hi 


(श्रीकांत चं. आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति:- 

१. मा. मंत्री (कृषी)यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. राज्य मंत्री (कृषी) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

४. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

५. अपर मुख्य सचिव (कृषी), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

६. आयुक्त (कृषी) कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 

७. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषी आयुक्तालय, पुणे 

८. सहसंचालक (नियोजन), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे- 

९. जिल्हाधिकारी, (सर्व) 

१०.विभागीय कृषी सहसंचालक (सर्व) 

११.जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी (सर्व) 

१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व) 

१३.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, शास्त्रीनगर, अकोला 

१४.सहसंचालक लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, 

पाचवा मजला, मंत्रालयासमोर, मुंबई 

१५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र 9/2, मुंबई / नागपूर 

पृष्ठ ५ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः रागते-१०१८/प्र.क्र. ७२/४ओ 


१६.महालेखाकार( स्थानीय निकाय लेखापरिक्षा व लेखा), प्रतिष्ठा भवन,१०१ महर्षी कर्वे मार्ग, 
मुंबई-४०० ०२० 

१७.नियोजन विभाग (कार्यासन - 9839 /कार्यासन - १४४४), मंत्रालय, मुंबई - 32 

१८. वित्त विभाग (व्यय-१) /अर्थसंकल्प -१३ 

१९.सामाजिक न्याय, क्रिडा व विशोष सहाय्य विभाग/आदिवासी विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२०.ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

29 निवडनस्ती (कार्यासन-४ओ), कृषी व पदुम विभाग. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


